उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


शासन आदेश क्रमांक: टिएफएस - २०१८/(१३१/२०१८)/आ(वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक:- २५ मे, २०१८. 


-: आदेशा :- 


बदली अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतूदींचे पालन करुन खाली नमूद 


केलेल्या उपअभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदली त्यांच्या विनंतीनुसार खालीप्रमाणे करण्यात येत 


आहे. 


अ. क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव 


सध्या कार्यरत कार्यकारी 
संचालक / मुख्य अभियंता 
कार्यालय / उपविभागाचे नांव 


बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले 
मंडळ / विभाग / उपविभाग 


शिडी २ 


३ 


a, re 


i श्री. आरिफ गुलाब 
सय्यद 


मुख्य अभियंता, तापी 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे 


पाटबंधारे विकास महामंडळ, 


विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत 


जळगांव अंतर्गत उशोळगांव 


शोळगांव प्रकल्प उपविभाग क्र.२, 


प्रकल्प 
]शोळगांव 


उपविभाग क्र.१, 


नशिराबाद 


२. श्री. अनिल 
जगन्नाथ चौधरी 


मुख्य अभियंता, तापी 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे 


पाटबंधारे विकास महामंडळ, 


विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत 


जळगांव अंतर्गत उशोळगांव 
प्रकल्प उपविभाग क्र.२, 


नशिराबाद 


जळगांव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.२, 
जळगांव येथील उप कार्यकारी 
अभियंता पदी 


२. वरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार असल्यामुळे त्यांना बदलीबाबतचे फायदे 


अनुज्ञेय नाहीत. 


३. संबंधित मुख्य अभियंता यांना कळविण्यात येते कि, सदर अधिकाऱ्यांच्या सविस्तर पदस्थापनेचे 


आदेश संबंधितांना तात्काळ प्रसृत करावेत. तसेच सदर अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होण्याकरिता त्वरित कार्यमुक्त करावे. वर नमूद केलेल्या उपअभियंत्यांच्या बदली दर्शविलेल्या पदावर 
यापुर्वी कोणी उपअभियंता कार्यरत असल्यास अशा पदी बदली केलेल्या उप अभियंता यांची पदस्थापना 
करु नये व त्यांचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी नव्याने सादर करावा. 

४. बदली झालेल्या अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 
तात्काळ नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस - २०१८/(१३१/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


५. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करु नये, म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 
६. या आदेशाद्वारे बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन घेतांना, संबंधित प्रशासकीय 
अधिकारी / कार्यकारी अभियंता यांनी तत्पूर्वी ते रजेवर होते किंवा कसे याची खातरजमा करावीव ते 
रजेवर असल्याचे आढळल्यास त्यांना हजर करुन घेण्यापुर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ४० नुसार कार्यवाही करावी व अहवाल शासनास सादर करावा. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२५१७२०५८७०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 

तसेच सदर Beat महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यावरुन ह्या आदेशाची प्रत सर्व संबंधितांनी काढून घ्यावी व पुढील 
कार्यवाही तात्काळ करावी. 


lly signed by Vinayak Vishwanath Lawate 
Wi 


ge 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vinayak 
Vishwanath Lawate ण दाली 


2018.05.25 17:20:13 +05'30 


(विनायक लवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


प्रधान सचिव (ज.सं.प्र. व नि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

६. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

७. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

८. आ(वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


